शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मधील मंजूर कामात 
अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२०/ प्र.क्र.-५०/ का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०७ मार्च, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०१९/प्र.क्र.२१/का-९, 
दि.२४/० ६/२०१९. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-१०.२१/प्र.क्र.६३/अर्थोपाय, दि.२४/०९/२०२१. 
३.जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे क्र.जा.क्र.२०२०सा.प्र/अल्पसंख्यांक/कावि-२७, 
दि.१८/०८/२०२० रोजीचे पत्र . 
शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-२४/०६/२०१९ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.९ येथे औरंगाबाद 
जिल्ह्यातील सिल़ोड तालुक्‍यातील मौजे अंजनडोह करीता रु.१० लक्षचे खालील विकास काम मंजूर करण्यात 
आले आहे. 


अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव । विकास कामाचे नाव मंजूर निधी (रूपये) 


९ सिल्लोड | मौजे अंजनडोह स्मशानभूमीला संरक्षक भिंत बांधणे. १० लक्ष 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे अंडातः बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 


अ.क्र. | तालुका । ग्रामपंचायतीचे नाव । विकास कामाचे नाव मंजूर निधी (रूपये) 


९ सिल्लोड | मौजे अंजनडोह कब्रस्तानला संरक्षक भित बांधणे. १० लक्ष 


३. संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२४/०९/२०२१ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा 
परिषदा, नगर परिषदा, महानगरपालिका, प्राधिकरणे यांना सन २०१९-२० मध्ये वितरीत झालेला पण अखर्चित 
राहिलेला निधी दि.३१/०३/२०२२ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार उपरोक्त 
विकासकामांचा वितरीत निधी रु.१० लक्ष दि.३१ मार्च, २०२२ रोजी पर्यंत खर्च करणे आवश्‍यक राहील. या 
अटीच्या अधिन राहून उपरोक्त विकास कामामध्ये अंशतः बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२०/ प्र.क्र.-५०/ का-९ 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०७१२२५२१३४१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY DEVELOPMENT 
DEPAR’ talCode=400032, st=Maharashtra, 

25.4.2 fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c0f01 
6fdf, 1F9A10571D88646ED6CD168DADBFEDACC3DD2F35, 


Ps m=" z 
S O N A \ V A \ N E serialNumber=6ADB2BDBBD3BD65 1 ASADES06B6E4AEAG6DAASS 12EA788889A, 
F1515751ABCO181, cn=DINESH MADHAVRAO SONAVANE 


Date: 2022.03.07 12:31:18 +05'30" 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. 


संबंधित जिल्हाधिकारी 


१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


